सहकार खात्यातील लेखापरिक्षण 
कक्षातील ६९२ अस्थायी पदे (नियमित 
पदे) दि.१/९/२०२४ ते दि.२८/२/२०२५ 
पर्यत पुढे चालू ठेवण्याबाबत........... 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस-०९२४/प्र.क्र.२०५/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 


२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. राजस-२०२४/प्र.क्र.४४/५ स, 
दि.१४/३/२०२४ 

३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-१/नियमित पदे/ 
मुदतवाढ/२०२४/१५०७, दि.२/८/२०२४ 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.६/९/२०२४ 


शासन निर्णय :- 

सहकार खात्यातील लेखापरिक्षण कक्षातील ६९२ अस्थायी पदे (नियमित पदे) दि.३१/८/२०२४ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१४/३/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आळी आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार लेखापरिक्षण विभागास आवश्‍यकतेनुसार कामे 
करावयाची असल्याने सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक आहे. शासन निर्णय दि.५/५/२०११ अन्वये 
निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात उक्त पदांचा समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून सहकार खात्यातील 
लेखापरिक्षण कक्षातील ६९२ अस्थायी पदे (नियमित पदे) दि.१/९/२०२४ ते २८/२/२०२५ पर्यत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


पदांची संख्या 


शि अपर निबंधक सहकारी संस्था, मुख्यालय, पुणे 


२ ।विभागीय सहनिबंधक/सहनिबंधक (लेखापरिक्षण) 
३ ।विशेष लेखापरिक्षक वर्ग १ 


५ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 


६ ।लेखापरिक्षक श्रेणी १ 


४ विशेष लेखापरिक्षक वर्ग २ 


७ लेखापरिक्षक श्रेणी 2 १८७ 


उपलेखापरिक्षक 


a 
Pe 
ae 


वाहन चालक 


ईक 7 वागा 
डा 


२. उपरोक्त ६९२ अस्थायी पदांची (नियमित पदे) जिल्हानिहाय विगतवारी सहकार आयुकत व 
निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे स्वतंत्ररित्या प्रसुत करतील. उक्त पदसंख्येत निरसित 
झालेल्या कोणत्याही पदांचा समावेश नसल्याची खात्री सहकार आयुक्त यांनी करावी. 


३. यावर होणारा खर्च " मागणी क्र.व्ही-२ २४२५-सहकार, १०१ - सहकारी संस्थांची लेखापरीक्षा 
(१०१) (एक) (ए) लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५०२२७" या लेखाशिर्षाखाली दाखवावा व 
त्याखालील सन २०२४-२०२५ च्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


3. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.६/९/२०२४ अन्वये विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०२४०९२४१५४०४६६८०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by SANTOSH PUNAMCHAND (40760 


SANTOS H P U N A MC H AN D pe i, )VERNMENT OF MAHARASHTRA, Gu COOPERATION. MARKETING 
KHORGADE = 


B6daf8955a34dida3sbf6f34ce12b899ea 


153E0C9A31F18D1C3CE4865E7DF75B4F8AA7 
HAND KHORGADE 


(सं.पु.खोरगडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
2, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३ संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

, पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्‌. अपर निबंधक सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), सहकार आयुक्‍त कार्यालय, पुणे. 
६. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) 

सर्व जिल्हा feats लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था. 


qo, 
99. 
१२. 
१३. 
१७. 
१६५. 
१६. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई. 

वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारण) मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (कार्यासन १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती- कार्यासन ५स. 


